मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, कोकण यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयांतर्गत 
कार्यरत असलेल्या श्रीम.राजश्री राजेंद्र 
बोकरे, लघुटंकलेखक यांच्यासाठी 
निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य 
पदास मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.९८/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ फेब्रुवारी, २०२३. 
संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी -२०१८/ प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१ डिसेंबर, २०१९ 
2) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी -२०२०/ प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 

दि.३० जून, २०२०. 

३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक, दि.२४ जानेवारी, २०२२. 

४) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे क्र.मुअ(को)/ 
आस्थापना-४/२८५२, दि.२६ ऑगस्ट, २०२२ व क्र.मुअ(को)/आस्थापना/५७७, 
दि.१४/०२/२०२३ रोजीची पत्रे. 

५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी -२०१९/प्र.क्र.५८१ ए/१६-ब, 

दि.१४ डिसेंबर, २०२२. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयात कार्यरत असलेल्या श्रीम.राजश्री राजेंद्र बोकरे, लघुटंकलेखक यांचे अनुसुचित जमातीचे 
जातीदावे अवैध ठरल्यामुळे त्यांच्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, दि.२४ जानेवारी, 
२०२२ अन्वये अधिसंख्य पद निर्माण करुन त्यांना ११ महिने किंवा त्या सेवेत राहिल्या असत्या तर त्या ज्या 
दिनांकाला सेवानिवृत्त होतील त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास गटाच्या शिफारशींवर शासनाचा अंतिम 
निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. श्रीम.राजश्री बोकरे 
यांच्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदाची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे सदर अधिसंख्य 
पदास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांच्या अधिपत्याखाळील 
कार्यालयात कार्यरत असलेल्या श्रीम.राजश्री बोकरे, लघुटंकलेखक यांचे अनुसुचित जमातीचे जातीदावे 
अवैध ठरल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, दि.२४ जानेवारी, २०२२ अन्वये 
त्यांच्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि.१४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.९८/प्रशासन-१ 


डिसेंबर, २०२२ मधील अनु क्र.२ नुसार ०१ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन ११ महिने (दि.२८ सप्टेंबर, 
२०२२ पासून ते दि.२७ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत) किंवा त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


अ. | कर्मचाऱ्याचे नांव पदनाम नियुक्तीचा दिनांक | सेवानिवृत्तीचा 
क्र दिनांक 
pa श्रीम.राजश्री राजेंद्र बोकरे लघुटंकलेखक ११/०४/१९९७ ३०/११/२०३१ 


२. श्रीम.राजश्री बोकरे यांच्या अधिसंख्य पदावरील वेतनावर होणारा खर्च हा श्रीम.बोकरे ज्या 
कार्यालयात कार्यरत राहतील, त्या कार्यालयाच्या वेतनासंबंधीच्या SAS SSA खर्ची टाकण्यात यावा 
आणि संबंधीत वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर ares निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि.२१ डिसेंबर, २०१९, दि.३० 
जून, २०२० व दि.१४ डिसेंबर, २०२२ या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२२४११०३४७८५१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VIKRAM NIVRUTTI 
DHAMAL 


(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. 

२) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) /सचिव (रस्ते) व सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती. 


3 
8 


रुं 
& 


ono = ~~ Ke 


पृष्ठ २ पैकी २ 


